area शिक्षण विभागाच्या अधिपत्त्या - 
खालील शासकीय कार्यालयातील कनिष्ठ 
लिपिक / लिपिक -टंकलेखक, गट-क या 
पदाचे सुधारित सेवाप्रवेश नियम लागू 
करणेबाबत - 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सेप्रनि-२०२२/प्र.क्र.१४६/२२/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० 032 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा - 


१. शालेय शिक्षण (तत्कालीन शिक्षण, क्रीडा व सामाजिक न्याय) विभागाची दि.१७ 
सप्टेंबर, १९७१ ची अधिसूचना 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना- क्र. आरटीआर-२०१४/प्र.क्र.३५५/१२, 
दि.६/०७/२०१७ 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना- क्र. आरटीआर-१०१३/प्र.क्र.५०/१३/ 
१४-अ, दि.२१/०२/२०१८ 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना- क्र. आरटीआर-२०१७/प्र.क्र.३६६/का-१२, 
दि. ११/०६/२०१९. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना- क्र. आरटीआर-१०१३/प्र.क्र.५०/१३/ 
१४-अ, दि. २३/०१/२०२० 

६. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२२/प्र.क्र.५८/का.१२, 
दि.०१/११/२०२२ 


प्रस्तावना - 


शाळेय शिक्षण (तत्काळीन शिक्षण, क्रीडा व सामाजिक न्याय) विभागाच्या दि.१७ 
सप्टेंबर, १९७१ रोजीच्या सेवाप्रवेश नियमांमधीळ कनिष्ठ लिपिक / लिपिक या 
पदांबाबतच्या तरतुदी कालबाह्य झालेल्या आहेत. त्यामुळे सदर तरतुदी अधिक्रमित करुन, 
कनिष्ठ लिपिक अथवा लिपिक-टंकलेखक या पदाबाबतचे सेवाप्रवेश नियम सुधारित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. सदर सेवाप्रवेश नियम सुधारित स्वरुपात 
निर्गमित होइपर्यंत पदभरतीस अडचण निर्माण होऊ नये, या करिता शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे - 


शासन निर्णय - 


१. शालेय शिक्षण (तत्कालीन शिक्षण, क्रीडा व सामाजिक न्याय) विभागाच्या दि.१७ 
सप्टेंबर, १९७१ रोजीच्या सेवाप्रवेश नियमांमधीळ कनिष्ठ लिपिक / लिपिक या पदाच्या 
सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतुदी अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


२. कनिष्ठ लिपिक अथवा लिपिक-टंकलेखक या पदाचे सुधारित सेवाप्रवेश नियम 
विहित करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. तथापि, शालेय शिक्षण विभागाच्या 
शासकीय कार्यालयांमधील कनिष्ठ लिपिक व लिपिक-टंकलेखक पदावरील पदभरतीस 
अडथळा येऊ नये याकरिता, सामान्य प्रशासन विभागाने लिपिक-टंकलेखक पदासाठी 
विहित केलेले पुढील सेवाप्रवेश नियम त्यामधील सुधारणेसह लागू करण्यात येत आहेत. 
(अ) बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक, गट-क 
(सेवाप्रवेश) नियम, २०१७ 
(ब) बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक, गट क (सेवाप्रवेश) 
नियम, २०१८ 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या शासन निर्णयानुसार विहित केलेल्या 
कनिष्ठ लिपिक अथवा लिपिक-टंकलेखक या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार 
पदभरतीबाबतची कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, सदर पदाशी संबंधित सर्व संबंधित 
नियुक्‍ती प्राधिकारी यांच्या निदर्शनास सदर बाब आणावी. 


४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.-०2420१299१ (0५१७ ४७५१ 


असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Li सिंह देओल) 
महाराष्ट्र शासनाचे सचिव 
प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

सर्व शिक्षण संचालक (शालेय शिक्षण विभाग), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

निवडनस्ती (प्रशा-५) 


